गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत 
दि.०८.१२.२०१९ ते दि. ९.१२.२०१९ या खंडीत 
कालावधीतील प्राप्त झालेले दावे निकाली 
काढण्यासाठी रु. 30 लाख इतकी रक्‍कम वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक होअवि-२०२१/प्र.क्र. १८७/११-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. होअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-ओ, 

दि.३१.८.२०१९ 

२) शासन परिपत्रक कृषि व पदुम विभाग क्र. होअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अ, 
दि.१९.०९.२०१९ 

३) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. होअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-ओ,दि.१.१२.२०१८ 

४) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. गोमुदोअवि-२०१९/प्र.क्र.१९८/११-अ, 
दि.५.१२.२०१९ व दि. २७.०१.२०२० 

५) शासन परिपत्रक कृषि व पदुम विभाग क्र. शहोअवि-२०२१/प्र.क्र.१८७/११-अ, 
दि:२.०६:०९०२२ 

६) आयुक्त (कृषि) यांचे पत्र क्र. गोमुरोअवि/सा.९/२८२२७/२०२२, दि.१८.०८.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


सन २०१९-२० मध्ये गोपीनाथ मुंडे Barat अपघात विमा योजना चालु ठेवण्यासाठी 
संदर्भाधिन क्र (४ Bete शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात विमा योजना सन २०१९-२० या वर्षासाठी दि.८.१२.२०१९ ते 
दि.९.१२.२०२० या कालावधीसाठी लागू करणे आवश्यक होते. तथापि, प्रशासकीय कारणास्तव 
प्रस्तुत योजना दि. ०८.१२.२०१९ पासून लागू होवू शकली नाही व ती दि.१०.१२.२०१९ पासून सुरु 
करण्यात आली. कृषि आयुक्तालयाने प्रस्तावित केल्यानुसार गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा 
योजनेअंतर्गत दि.८.१२.२०१९ ते दि. ९.१२.२०१९ या खंडीत कालावधीमध्ये प्राप्त झालेले प्रस्ताव 
निकाली काढण्यासाठी विशेष बाब म्हणून संदर्भ क्र. (4) अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. आयुक्‍त 
कार्यालयाच्या योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार संदर्भ क्र. (६) अन्वये मागणीनुसार १५ प्रस्तावांसाठी (१५ 
मृत्यू] रु. ३० लाख इतकी रक्कम गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०२१/प्र.क्र. १८७/११-अ, 


शासन निर्णय :- 


गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत दि.०८ डिसेंबर, २०१९ ते दि. ९ 

डिसेंबर, २०१९ या २ दिवसांच्या खंडीत कालावधीतील प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी पात्र ठरलेले १५ 
दावे निकाली काढण्यासाठी रु. ३० लाख इतकी रक्‍कम सन 2022-23 या वर्षासाठी गोपीनाथ मुंडे 
शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रकमेतून वितरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तुत खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा - 

मागणी H. St - 3 

२४०१ पीक संवर्धन 

(00) (०६) गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना (कार्यक्रम) 

(२४०१ ४४२७) राज्य योजना - ३३ अर्थसहाय्य. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी संदर्भ क्र. (१ व (२) च्या झासन 
निर्णय/ परिपत्रकात नमूद तरतूदीनुसार तसेच योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना आणि अटी व 
शर्तीनुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील. 

४. सदरचा निधी हा आयुक्त (कृषि) यांचे अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात आलेल्या छाननी 
समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संदर्भ क्र. (६) येथील पत्रासोबत प्राप्त यादीतील पात्र 
शेतकऱ्यांच्या / वारसदाराच्या बँक खात्यात ECS व्दारे उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी आयुक्‍त 
(कृषि) यांची राहील. 

५. उपरोक्त प्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र आयुक्‍त (कृषि) शासनास सादर करतील. 

६. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
५ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

छ. प्रस्तुत शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
अनुक्रमे अनौसं. क्रमांक ३०५/१४३१, दि.२.०९.२०२२ व अनौसं.संदर्भ क्रमांक २८८/२२/व्यय-१, 
दि. १६.०९.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२२०९२६१५३०२५४३०१ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2022.09.26 15:35:10 +05'30' 


(सरिता बांदेकर- देशमुख) 
सह Ud, AERTS शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०२१/प्र.क्र. १८७/११-अ, 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

३. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 
४. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 
५. सर्व मा. विधानसभा सदस्य 

६. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्राळय,मुंबई ३२ 

८. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.सह सचिव, (११-ओ व 2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
११.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४. सर्व जिल्हा परिषदांचे, जिल्हा कृषि विकास अधिकारी 
१५.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), मुंबई. 
१६.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (SU व अनुज्ञेयता ), मुंबई 
१७.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), नागपूर 

१८. महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
१९.संचाळक, ळेखावकोषागारे, मुंबई 
२०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
२१.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
२२.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
२३.सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२८ . सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 
२९ निवडनस्ती, कार्यासन 99-31. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


